सन २०१७-१८ करिता विशेष केंद्रिय सहाय्य 
विशेष केंद्रीय सहाय्ययोजने अंतर्गत 
“Livelihood generation through bamboo 
based enterprises” या योजनेच्या 
मार्गदर्शक तत्वांना मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१८/प्र.क्र.9०/का-१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २५.०९.२०१८ 


संदर्भ- 
१. जनजाती कार्य मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र H.F.No.99094/04/2049-TSP, दि.३०/०५/२०१७ 
२. शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१७/प्र.क्र.४५/का.-१९, दि. १९/०८/२०१७ 
३. शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१७/प्र.क्र.१०८/का.-१९, दि. ३०/१२/२०१७ 

प्रस्तावना - 


सन २०१७-१८ करीता विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेअंतर्गत योजनेअंर्तगत केंद्र शासनाने “Livelihood 
generation through bamboo based enterprises” या योजनेकरिता २६२.०० लक्ष निधी मंजूर करून संदर्भ क्र.१ 
वरील पत्रान्वये वितरित केलेला आहे. सदर निधी संदर्भ क्र. २ व ३ येथील शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त आदिवासी 
विकास, नाशिक यांना वितरीत करण्यात आला आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आदिवासी विकास 
विभाग व Konkan Bamboo and Cane Development Centre (KONBAC) या दोघामध्ये सामंजस्य करार 
(MOU) झालेला असून त्यानुसार सदर योजना ही पालघर जिल्ह्यातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
कार्यालय,जव्हार व डहाणू यांच्या कार्यक्षेत्रात राबविण्यात येणार आहे. ह्या भागात उपलब्ध असलेली नैसर्गिक संपत्ती 
बांबू पासून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे फर्निचर बनविण्याचे उद्योजकतेचे जीवन कौशल्य प्रशिक्षण हे KONBAC, सिंधूदुर्ग 
या संस्थेद्वारे देण्यात येणार आहे. सदर योजनेद्वारे येथील तरुणांना १२ ही महिने रोजगार उपलब्ध होणार असून 
त्याद्वारे उपजीविका चालवता येणार आहे. 


KONBAC ही संस्था जून २००४ मध्ये कंपनी कायदा section २५ अंतर्गत रजिस्टर झालेली संस्था असून ना 
नफा ना तोटा या तत्वावर काम करत आहे. सदर संस्था ही मागास, गरीब ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनशैली 
उंचवण्याचे काम करते . सदर संस्थेला बांबू प्रक्रिया, बांबू लागवड , बांबू पासून विविध वस्तू तयार करणे ,त्यासबंधी 
प्रशिक्षण देणे या बाबत कामाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. मागील ८ वर्षात सदर संस्थेने केंद्र शासनाच्या विविध विभागाशी 
निगडीत बांबू प्रक्रिया , प्रशिक्षण, क्षमता बांधणी यांसारख्या वेगवेगळ्या प्रकल्पावर काम केले आहे . तसेच सदर 
संस्थेने स्वतः 8811000 furniture manufacturing unit , Bamboo craft manufacturing unit, Bamboo 
costruction technology demonstration unit व Bamboo construction components, fabrication and 
erectionunit unit या प्रकल्पावर काम केले आहे.सबब BAM नावजलेल्या व या क्षेत्रामध्ये कामाचा प्रदीर्घ अनुभव 
असलेल्या या संस्थेमार्फत “Livelinood generation through bamboo based ७॥8॥0॥5$85”ही योजना 
राबविण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांना मंजूरी देण्याचे प्रस्तावित आहे. 


शासन निर्णय- 
बांबूपासून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे फर्निचर बनविण्याचे उद्योजकतेचे जीवन कौशल्य प्रशिक्षण व तरुणांना 
रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या कार्यक्रमार्तगत “Livelinood generation through bamboo based 


झासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१८/प्र.क्र.७9०/का-१९ 


enterprises” ही योजना Konkan Bamboo and Cane Development Centre (KONBAC) 4 आदिवासी विकास 
विभाग यांच्यामार्फत संयुक्तपणे राबविण्यासाठी एकुण रु.२६२.०० लाख किंमतीच्या अंमलबजावणीच्या मार्गदर्शक 


सूचनांना या निर्णयाद्वारे सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट क्रमांक १ नुसार मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे 


२. सदर योजनेचे सदर मार्गदर्शक सूचनांनुसार वितरीत तरतूदींच्या मर्यादेत योजना राबविण्याबाबत त्वरीत 
कार्यवाही करण्यात यावी व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व भौतिक अहवाळासह शासनास सादर करण्याची 


दक्षता घ्यावी. 


३. हा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९२५१३०६०४६९२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Ajitsingh stereos 
R Rajput Se 
(अ.रा.राजपूत) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रत, 


१. मा.मंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 
२. मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. प्रधान सचिव,आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई 

४. आयुक्‍त,आदिवासी विकास,महाराष्ट्र राज्य,नाशिक 

५. आयुक्त,आदिवासी संशोधन वप्रशिक्षण संस्था,पुणे. 

६. सहसचिव/ उपसचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

७. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे,अमरावती, नागपूर व नाशिक. 

८. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, जव्हार व डहाणू 

९. Konkan Bamboo and Cane Development Centre (KONBAC) सिंधुदुर्ग 
१०. संगणक समन्वयक,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

११. निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१८/प्र.क्र.७9०/का-१९ 


विशेष केंद्रीय सहाय्य योजना 
परिशिष्ट-१ 
(१. | . | योजनेचे नाव “Livelinood generation through bamboo based enterprises” 
२. | योजनेचे प्रस्तावित ए. आ.विकास प्रकल्प कार्यालय जव्हार व डहाणू यांच्या कार्यालय अंतर्गत येणारे 
लाभ क्षेत्र कार्यक्षेत्र . 
३. । वित्तीय तरतूद ।अ.क्र.| वर्षे | योजना | निधी (रू.लक्ष) | 
a २०१७-१८ 


bamboo based enterprises” 


“Livelinood generation through २६२.०० 


४. ।या योजनेत येणारे 
खर्चाचे अंदाजपत्रक 


एकूण खर्च रु.२६०.५६ लक्ष 
खर्चाचे सविस्तर अंदाजपत्रक पुढीलप्रमाणे - 


चि 


Machinery [LS |_____|_____|_1600000|1600000|_____ 
2 | || 375000] 375000 | 


A हा हार ळड 
3/Fixtures 200000] 200000 

णक | |_| | stoooo sro000 | 
4\Training 810000] 810000 


5 | | | 2985000] 


Stipend (3 months 8000} 5760000} 2880000 | 2880000 


| | | 5760000 


कक |_| |_| 30000 250000 | 25000 
7\material 500000} 250000 | 250000 

F000 00000 
danaion voter] —[ 
a या कळा का हारा डा 


७0 | मिळत [4000 960006) 480000 | 480000 
11}1no. 24|Month | 40000} 960000} 480000 | 480000 
2 "Fadi जाणे 840000 470000 | 420000 
110 24॥0॥0111) । 35000} 840000} 420000 | 420000 
Ino | abonn[2000q_ 72000 3860000 | 30000 
131110. 24|Month | 30000} 720000} 360000 | 360000 


es |__|____|____ 004800 |____| 


Machine 
20}maintenance 24|Month | 8000} 192000] 96000 96000 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१८/प्र.क्र.9०/का-१९ 


22|Raw material 24|Month | 45000} 1080000} 540000 | 540000 


23)Preservatives | 24 


3864000 


Designer 
Architect Nos 60000} 1200000} 600000. | 600000 


25 40 


Branding / 
6|Brochure 800000] 400000 | 400000 


21 ||| 350000] 350000 


ee ee ee ee 
= 


9 Ps |__|_ गाळात 57405 | 351409 

293% 714810} 357405 | 357405 

४ P| | | rsorosrsis sss 
5% 122709 11613545.5 }613545.5 


eas Nee eas 


५. | योजना राबवणारी प्रकल्प अधिकारी ए.आ.वि.प्रकल्प डहाणू ,जव्हार व कोकण बांबू व केन 
यंत्रणा डेव्हलपमेंट संस्था (KONBAC) सिंधूदुर्ग, 

६. | नियंत्रक अधिकारी अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे व प्रकल्प मुल्यमापन व संनियंत्रण समिती 
७ । योजनेचा उद्देश/ हेतु > उपलब्ध असलेली नेसर्गिक साधन संपत्ती बांबू पासून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे 
फर्निचर बनविण्याचे उद्योजकता प्रशिक्षण देणे . 

> ग्रामीण कारागिरांचे जीवनमान उंचावणे व त्यांचे आर्थिक व सामाजिक 
सशक्तीकरण करणे. 
> बांबू प्रकल्पाची उभारणी करून प्रशिक्षित तरुणांना १२ ही महिने रोजगार 
उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणे . 
> शोतकऱ्यांना बांबूची शेती करण्या संदर्भात प्रशिक्षण देणे व बांबूची होती करण्यास 
प्रोस्ताहन देणे . 
> बांबूवर प्रक्रिया करणे . 
८ | art १. सदर योजना राबविण्याबाबतचे सविस्तर अंदाजपत्रक व वर्षनिहाय कालबद्ध 
अंमलबजावणीची कार्यक्रम निश्चित केल्यानुसार , या कार्यक्रमांनुसार सदर योजनेची 
कार्यपध्दती 


अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संयुक्‍तपणे प्रकल्प अधिकारी व योजना 
राबविणाऱ्या यंत्रणेची राहील. 

२. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सबंधित संस्थेने आवश्‍यक असनार्‍्या 
साहित्याची खरेदी करताना योग्य गुणवत्तेचे व मांकाचे साहित्य प्रकल्प 
क्षेत्रापर्यंत पोहचवण्याची जबाबदारी देखील संस्थेची राहील. सदर साहित्य 
सामुग्रीची खरेदी करताना पारदर्शकता ,गुणवत्ता ,कार्यक्षमता व आर्थिक 
काटकसर या तत्वांची अंमल बजावणी संस्थेने करावी . 

३. सदर वितरीत निधीतून करण्यात येणारी खरेदी झासनाच्या विहीत 
नियमानुसार करण्यात यावी . 

४. या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने उद्धभवणाऱ्या ळेखापरीक्षणास 
योग्य ते सहकार्य करण्याची जबाबदारी संस्थेची राहील. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१८/प्र.क्र.9०/का-१९ 


५. योजननेच्या विविध टप्प्यांचा अहवाळ छायाचित्रांसहित व योजनेच्या प्रगतीचे 
छायाचित्रण वेळोवेळी सबंधित संस्थेने प्रकल्प कार्यालय यांना सादर करणे 
बंधनकारक राहील 

६. योजना ही डहाणू व जव्हार या प्रकल्प कार्यालयच्या कार्य क्षेत्रात राबविण्यात 
येणार असल्याने सदर संस्थेने .सबंधित प्रकल्प अधिकारी यांच्याशी चर्चा 
करून कार्यक्षेत्र ठरवावे . 

७. लाभार्थ्याची निवड करण्यासाठी प्रकल्प अधिकारी यांनी निकष ठरवून 
संयुक्तपणे संस्थेसोबत लाभार्थी निवड करण्यात यावी. 

८. सदर संस्थेला बांबू प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली 
४००० वर्ग फुट जागा व इमारत प्रकल्प अधिकारी यांनी उपलब्ध करून 
देण्यास सहकार्य करावे. 


योजनेचे संनियंत्रण व 
मुल्यमापन 


योजनेचे संनियंत्रण व मुल्यमापनकरीता पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत 
आहे. 

१. अप्पर आयुक्‍त आदिवासी विकास विभाग ठाणे - अध्यक्ष 

२. प्रकल्प अधिकारी - एकात्मिक आदिवासी विकास जव्हार -सदस्य सचिव 

३. प्रकल्प अधिकारी - एकात्मिक आदिवासी विकास डहाणू -सदस्य 

४. मुख्य वन संरक्षक -पालघर -सदस्य 

५. जिल्हा उद्योग केंद्र -पाळघर -सदस्य 


> सदर योजनेच्या अंमलबजावणी प्रक्रीयेमध्ये काही बदल किंवा सुधारणा 
करण्याचे अधिकार उपरोक्त समितीस राहतील. 

> योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून उपरोक्त समितीची बैठक दर ६ 
महीन्यांनी आयोजित करावी व सदर बैठकीमध्ये योजनेच्या प्रगतीचा आढावा 
घेण्यात याव तसेच योजना अंमबलजावणीमध्ये काही अडचणी असतील तर 
त्याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करावी. 

> सदर योजनेची अंमलबजावणी करताना चलचित्र (video) व छायाचित्रे काढावीत 
व योजनेची अंमलबजावणी पुर्ण झाल्यानंतर योजनेचा फलनिष्पत्ती अहवाल 
शासनास सादर करण्याची जबाबदारी प्रकल्प अधिकारी जव्हार यांची राहील. 


ठ 


योजनेची 
अंमलबजावणीचा 
कालावधी 


एकूण कालावधी -२ वर्ष 

पहिला टप्पा - सुक्ष्म नियोजन (Planning cum Micro Realization ) - पहिले ८ 
महि 

परा टप्पा - अंमळ बजावणी ( Advhanced Implementation)- ९ ते १६ महिने 
तिसरा टप्पा - एकत्रीकरण ( Consolidation) - १७ ते २४ महिने 


। १ 


निधी वितरणाची कार्य 
पद्धती 


> सदर प्रकल्पासाठी मंजूर निधी प्रकल्प अधिकारी ए.आ.वि.प्र. जव्हार यांच्याकडे 
आयुक्तालय, आदिवासी विकास,नाशिक यांच्या मार्फत वर्ग करण्यात येईल. 

> सबंधित संस्थेस प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध करून दिल्यानंतर या जागेतच 
सदर संस्थेने युनिट उभारणे गरजेचे आहे 

> सदर युनिट उभारण्याकरिता येणारा प्राथमिक खर्च जसे कि अद्यावत साधन 
सामुग्री, फर्निचर , व कच्चा माल खरेदी करिता येणारा संपूर्ण खर्चाचा अहवाल 
संस्थेने सदर करावा 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१८/प्र.क्र.७9०/का-१९ 


१) 


2) 


> त्याचबरोबर प्रथम वर्षीय तुकडी संस्थेने तयार केल्यानंतर प्रथम वर्षाचा 
अंदाजित रकमेपैकी ७५ टक्के रक्‍कम संस्थेला देय करण्यात यावी व उर्वरित 
रक्‍कम पुढील आर्थिक वर्षात अहवाल सादर केल्यानंतर मूल्यमापन व सनियंत्रण 
समिती यांनी समाधान पूर्वक अहवालाचा शोरा दिल्या नंतरच ती देय राहील . 
सदर अहवाल सादर करताना खालील बाबी विचारात घेण्यात याव्यात. 


संस्थेने शासनाने दिलेल्या जागेत अद्यावत साधन सामुग्री समवेत युनिट 
उभारलेले असावे 

१०० लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण दिलेले असावे व त्यांना रोजगार मिळालेला 
असावा. 

प्रशिक्षण घेतलेल्या स्थानिकांना फर्निचर बनविण्याकरिता विशेष प्रक्रिया 
केलेला बांबू उपलब्ध असावा 

प्रकल्प क्षेत्रात १०० विशेष प्रजाती बांबूंची झाडे लावली असावीत. 
स्थानिकांना बांबूची शेती करण्याचे प्रशिक्षण देण्याकरिता बांबूच्या झाडाची 
पेरणी , लागवड , मशागत करणे या बाबतचे प्रशिक्षण देऊन शेतकी 
प्रशिक्षण तयार केलेले असावेत 

प्रथम वर्षात १५० शेतकऱ्यांना बांबूच्या झाडांची लागवड करणे , मशागत 
करणे , संगोपन करणे याबाबत प्रशिक्षण दिलेले असावे . 

उभारलेल्या युनिट मध्ये ६ गावे / पाडे जोडली गेली असली पाहिजेत . 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


